सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्रासाना राजापागा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १९ ] 


सोमवार , दिनांक २७ मार्च २०१७ : चैत्र ६ , शके १९३९ 


[किंमत ० .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


अ . क्र . 


रानिआ / मनपा २०१७/ प्र. क्र .२७/ का .०५ दि . २२ मार्च २०१७ अन्वये परभणी 
आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका याजंकडून 

शहर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ चा निवडणूक कार्यक्रम 
परभणी शहर महानगरपालिका, सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ निश्चित केलेला आहे . त्या अर्थी मी राहुल रेखावार , भा . प्र. से . आयुक्त 
नमुना - १ 

परभणी शहर महानगरपालिका, परिशिष्ट - अ रकाना क्र . ४ मधील प्रभागांचा 
( पहा नियम ८ ) 

( वाडाँचा) सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम खालील प्रमाणे जाहिर करीत 
निवडणूकीची सूचना 

आहे . 
ज्या अर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्रं . 

सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 
निवडणूकीचा टप्पा 

टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
१ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने २७/०३/ २०१७ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते ०३/ ०४ /२०१७ ( सोमवार ) 

निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता । दुपारी २. ०० पर्यंत . 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी. 
वरिल नामनिर्देशन पत्र स्विकारण्याचा २७/ ०३/ २०१७ ( सोमवार ) सकाळी ( ११. ०० ) ते ०३/ ०४ /२०१७ ( सोमवार ) 
कालावधी 

( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत .) 
दिनांक २८/ ०३/२०१७ रोजी गुढीपाडव्या निमित्त सार्वजनिक सुट्टी 
असल्याने त्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत . मात्र 

रविवार दि .२/ ०४/ २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येतील . 
३ नामनिर्देशन पत्राची छाननी 

०५/०४/ २०१७ ( बुधवार) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासुन ) 
वैधरित्या नामनिर्देशीत झालेल्या उमेवारांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच . 

| यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक . 
५ । उमेवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक ०७/०४ / २०१७ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ०३ . ०० पर्यंत ) 

निवडणूक चिन्ह नेमुन देण्याचा दिनांक | ०८/ ०४ / २०१७ ( शनिवार ) ( सकाळी ११ . ०० पासुन ) 
| अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या उमेदवाराची | ०८ / ०४/ २०१७ ( शनिवार ) 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक . 

आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक १९/ ०४/ २०१७ ( बुधवार ) ( सकाळी ०७. ३० ते संध्याकाळी ०५.३० पर्यंत ) 
९ मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक २१/ ०४/ २०१७ ( शुक्रवार ) ( सकाळी १० .०० पासुन ) 


४ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे २२/ ०४/ २०१७ ( शनिवार ) पर्यंत 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ मार्च २०१७ : चैत्र ६, शके १९३९ 

भाग १- अ असाधारण 
तसेच मा .विभागीय आयुक्त , औरगाबाद विभाग औरंगाबाद रकाना क्र .४ मधील प्रभाग ( वार्ड ) करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी 
यांनी त्यांचे कडील आदेश क्रमांक जा .क्र .२०१७/ नपाप्र /निवडणूक / म्हणुन नेमणूक केलेली आहे. रकाना क्र . ३ मधील अधिका-यांची या 
कावि -दिनांक १६/ ०३/ २०१७ अन्वये उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार प्रभागासाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणुन नेमणूक 
आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील ( परिशिष्ट केलेली आहे. 
- अ ) रकाना क्र . २ मधील अधिका - यांची त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 


परिशिष्ट - अ 
परभणी शहर महानगरपालिका, सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ 


प्रभाग 


कार्यालय 


निवडणूक निर्णय 
अधिकार- यांचे नांव व पदनाम 


स .निवडणूक निर्णय अधिकारी 

यांचे नांव 


प्रभाग ( वार्ड ) 

क्रमांक 


क्रमांक 


०१, ०२ , ०७ 


श्री राजेंद्र खंदारे 
उपजिल्हाधिकारी ( सा . प्र .) 


महेश सावंत 
तहसिलदार परभणी 


प्रभाग समिती- अ कार्यालय 
नटराज रंगमंदिर परभणी 


०३, ०४, ०५ , ०६ 


श्री एस . डी . महिंद्रकर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन ) 


| श्री व्ही . एम .शिंदे 
तहसिलदार पाथरी 


प्रभाग समिती- क कार्यालय 
कल्याण मंडपम , जायकवाडी 
परिसर , परभणी 


०८ , ०९ , १४ 


श्री सुदर्शन गायकवाड 
उपजिल्हाधिकारी ( रो .ह. यो .) 


| श्री बालाजी शेवाळे 
तहसिलदार मानवत 


मनपा मुख्य कार्यालय 
परभणी 


१० , ११, १३ 


| श्री महेश वडदकर 
उपजिल्हाधिकारी 
(निवडणूक ) अधिकारी 


श्री ए.टी . घोबाळे 
प्रमुख लिपीक 
जि . अ .कार्यालय, परभणी 


| प्रभाग समिती - ब कार्यालय 
जुने मनपा कार्यालय , परभणी 


। 


१२, १५ , १६ 


श्री पी . एस . बोरगांवकर 
उपविभागीय अधिकारी , सेलु 


| श्रीमती शिंदे विदया पांडुरंग 
तहसिलदार ( म .) 
जि . अ.कार्यालय , परभणी 


। बी रघुनाथ सभागृह 
( वाचनालय इमारत ) 
वसमत रोड , परभणी 


उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशना संबंधी 
इतर सर्व कार्यवाही संबंधीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या 
कार्यालयातच होईल . 


दिकाण : परमीश०१७. 


ठिकाण : परभणी 
दिनांक : २७/ ०३ / २०१७ . 

( राहुल रेखावार, भा.प्र. से .) 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


३ 


२ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ मार्च २०१७ : चैत्र ६, शके १९३९ 

प्रकरण १ (निवडणूक नियम) मधील नियम क्रमांक ८ अन्वये 
आयुक्त लातूर शहर महानगरपालिका याजंकडून 

जाहीर प्रगटन 
लातूर शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ क्रमांक लाशमनपा/ कावि - ३१२१/ निवडणूक / २०१७. - लातूर शहर 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०१७ 

महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ चा कार्यक्रम मा . राज्य 
प्र .क्र . २७ / का - ५, दि . २२/ ०३/ १७ ) 

निवडणूक आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर 

केला आहे. 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे अनुसुची ड 

निवडणूक कार्यक्रम 
क्र . | निवडणूकीचा टप्पा 

___ टप्पा सुरु करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक 


दि . ०५ /०१/ २०१७ ( गुरुवार) 


दि . २७/०३/ २०१७ ( सोमवार) 


आयुक्त महानगरपालिका यांनी निवडणूक 
कार्यक्रमाची सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक 
वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 
नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 
उपलब्ध असण्याचा कालावधी 


दि . २७/ ०३/ २०१७ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० 
ते दि . ०३/ ०४/ २०१७ ( सोमवार ) दु. २.०० पर्यंत 


३ . 


वरील नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा कालावधी 


दि . २७/ ०३/ २०१७ ( सोमवार ) ते दि . ०३/ ०४/ 
२०१७ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ) 
( दि . २८ /०३ / २०१७ रोजी गुढीपाडव्यानिमित्त 
सार्वजनिक सुट्टी असल्याने त्यादिवशी 


नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत . 


नामनिर्देशनपत्राची छाननी 


मात्र रविवार दि . ०२/०४/ २०१७ रोजी 
नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येतील .) 
दि . ०५/०४/ २०१७ ( बुधवार ) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा - या 


दि . ०७/०४/ २०१७ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
दि . ०८ /०४/ २०१७ ( शनिवार )( सकाळी११. ०० पासून) 
दि . ०८/ ०४ / २०१७ ( शनिवार) 


उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . १९ / ०४/ २०१७ ( बुधवार ) 


१० . 


मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५ . ३० पर्यंत ) 
दि . २१/ ०४/ २०१७( शुक्रवार ) ( सकाळी १०. ०० पासून ) 
दि . २२/ ०४/ २०१७ ( शनिवार) पर्यंत 


११. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ मार्च २०१७ : चैत्र ६, शके १९३९ 

भाग १ - अ असाधारण 
मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचेकडील मधील अधिका-यांचवी त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना क्र . ३ 
आदेश क्र . जा .क्र . २०१७/ नपाप्र/निवडणूक / कावि दिनांक - १६/ ०३/ मधील प्रभागाकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी ( Returning 
२०१७ अन्वये उपरोक्त सार्वत्रीक निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर Officer ) म्हणून नेमणुक केली आहे . 
ती कार्यवाही पार पाडण्याकरीता खालील तक्त्यातील रकाना क्र . ३ 


प्रभाग क्रमांक 


अ .क्र . | निवडणूक निर्णय अधिका-यांचे नांव व 

पदनाम 


नामनिर्देशनपत्र स्वीकृती व निवडणूक 
विषयक कार्यवाही करणेचे ठिकाण 


३ . 


१ . 


प्रभाग क्र . १, २ , ७ 


श्री . भवानजी आगे 
उपविभागीय अधिकारी , निलंगा 


प्रभाग क्र . ३ ,४ , ५ 


प्रभाग क्र . ६ , १६ , १८ 


श्री कमलाकर फड 
उपजिल्हाधिकारी ( भु . सं .) जि . का . लातूर 
श्री भाऊसाहेब जाधव 
उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ),जि . का ., लातूर 
श्री प्रविण फुलारी 
उपविभागीय अधिकारी , अहमदपूर 
श्रीमती शोभादेवी जाधव 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , जि . का ., लातूर 


उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
औसा - रेणापूर , जुने जिल्हाधिकारी 
कार्यालय ,लातूर 
वॉर्ड ऑफिस ए , तळमजला , 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर . 
खोली क्र . २८ पहिला मजला , 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर . 
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,लातूर 
तहसिल कार्यालया समोर , लातूर 
खोली क्र . ४२, पहिला मजला , 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर . 


प्रभाग क्र . ८ , ९ , १० 


प्रभाग क्र . ११, १२, १३ 


प्रभाग क्र . १४ , १५ , १७ 


तहसील कार्यालय , लातूर 


श्री रामेश्वर रोडगे 
उपविभागीय अधिकारी, लातूर 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडे सुपुर्त करण्यात आलेल्या 
रकाना क्रमांक - ३ मधील संबंधित प्रभागासाठी नामनिर्देशनपत्रे राज्य 
निवडणूक आयोगाचे संकेतस्थळ https :/ / 
panchyatelection. maharashtra. gov.in वर 
दि . २७ / ०३/ २०१७ ( सोमवार ) सकाळी ११ .०० ते दि . ०३/ ०४/ २०१७ 
( सोमवार ) दु. २.०० पर्यंत भरण्याकरीता उपलब्ध असेल . नामनिर्देशनपत्रे 
स्विकारण्याचा कालावधी दि . २७/ ०३/ २०१७ ( सोमवार ) ते दि . ०३ / 
०४/ २०१७ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० ) असून दि . 
२८/ ०३/ २०१७ रोजी गुडीपाढव्यानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्याने 


त्या दिवशी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत. मात्र रविवार 
दि . ०२/ ०४/ २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येतील . 

उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्र 
व इतर सर्वनिवडणूक विषयक कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिका 
यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक - ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात 
होईल . 


(रमेश पवार ) 


आयुक्त 


लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


